महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: एपीपी-१११९/प्र.क्र.१३४/प्रशा-२, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १४ ऑक्टोबर, २०२०. 
शासन आदेशा :- 
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक ०१.१०.२०२० 
अन्वये श्री.व्ही.एस.देशपांडे, मुख्य अभियंता,राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई यांची पदोन्नतीने पदस्थापना 
सचिव (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई या श्रेणीवाढ केलेल्या पदावर करण्यात 
आलेली आहे. त्यानुसार श्री.व्ही.एस.देशपांडे यांनी सचिव (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मुंबई या पदाचा कार्यभार दि.०१.१०.२०२० (म.पू.) पासून स्विकारला आहे. सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या सहमतीने व शासन मान्यतेने श्री.व्ही.एस.देशञपांडे यांच्या पदोन्नती बाबत पुढील सविस्तर 
आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
२.  श्री.व्ही.एस.देडापांडे यांना वेतन श्रेणी एस-३० मध्ये रु.१४४२००/- ते २१८२००/- या वेतन 
संरचनेत सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती दि.०१.१०.२०२० पासून देण्यात येत आहे. 
३.  श्री.व्ही.एस.देशपांडे, (खुला प्रवर्ग, यांची ही तदर्थ पदोन्नती सचिव पदासाठी आस्थापना 
मंडळाच्या शिफारशीनुसार व शासन मान्यतेने करण्यात येत आहे. श्री. देशपांडे यांची पदोन्नती ही 
विविध न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असलेल्या ज्येष्ठता सूची, मानीव दिनांक व पदोन्नती संदर्भातील 
प्रलंबित असलेल्या याचिका / मूळ अर्ज अशा न्यायालयीन प्रकरणांमधील अंतिम निर्णयाच्या (Original 
Applications, Court cases or orders having bearing on promotion) अधीन राहील. 
४. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२०१०१४१७०१५६४८१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नावाने, 


Digitally signed by SAMPAT DASHRATH SURYAVANSHI 


ig 
SAM PAT DAS H RATH DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Public Work: 
Department, postalCode=400032, st=Mah hth 


2.5.4.20=e2d0677dc3b9f523d6452edd479c3b2edc0887¢91 


S U RYAVA N S H | 02b4130ae3ef3dd803b7322, cn=SAMPAT DASHRATH 
SURYAVANSHI 


(सं. द. सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
श्री.व्ही.एस.देशपांडे,(राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन आदेडा क्रमांकः एपीपी-१११९/प्र.क्र.१३४/प्रशा-२, 


3. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई, 

४. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई, 

७. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. मा. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

९. महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

१०.महाळेखापाल 2 (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,नागपूर, 

११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३.अपर मुख्य सचिव (सा.बां), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

१४.अपर मुख्य सचिव (सेवा) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५.सचिव (साविस ) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६.सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७.सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 

१९.सर्व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली-११० ००१, 

२१.सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, (सर्व) 

२२.मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, 

२३.सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२४.उप सचिव व कार्यासन अधिकारी(का.९/का.९ अ/का. १०/का.१३/का. १६ ब), सा. प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

२५.सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

२६.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख, 

२७.सर्व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२८.रोखशाखा (2 जादाप्रतीसह), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


